मागणी क्रमांक आर-१, लेखाशिर्ष 
"२२१०३०६५" अंतर्गत अनुशोषांर्गत प्राथमिक 
आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रे बांधकामासाठी सन 
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी निधी मंजुर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२५१/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १९ ऑक्टोंबर, २०१८. 


वाचा : 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०१८/प्र.क्र. ६९/अर्थ-३, दिनांक 
०२.०४.२०१८. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, पत्र क्रमांकः संआसे/कक्ष-७अ/टे-२/प्रादे.अनुशोष/डीएचएस 
/२०१८, दिनांक २०.८.२०१८. 


प्रस्तावना : 

राज्यातील प्रादेशिक अनुशेष दूर करण्यासाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी मंजुर 
असलेला रु. ५०.२४ कोटी निधीपैकी wo ca रु. ३५.१६ कोटी इतका निधी वित्त विभागाच्या 
सुचनेनुसार मंजुर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक-१ सदर्भ क्र. १ येथील शासन परिपत्रकान्वये "महाराष्ट्र 
विनियोजन विधेयक, २०१७" (महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) अधिनियम, २०१७ यांच्या अनुसूचीच्या 
स्तंभ ४ मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या रकमांसह) यास महाराष्ट्र विधानमंडळाने मंजूरी दिली 
असून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिळेली आहे आणि ते २०१८ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २२ म्हणून महाराष्ट्र राजपत्र असाधारण भाग-४, दिनांक २७.३.२०१८ अन्वये प्रसिध्द 
करण्यात आला आहे. त्यास अनुसरुन सन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पीय निधीच्या ७० टक्केच्या 
मर्यादेत खालील प्रमाणे निधी मंजुर करण्यात येत आहे: 


अ.क्र. | आरोग्य संस्थाचे नाव मंजुर निधी 


fet प्राथमिक आरोग्य केद्र (नवीन बांधकाम) रु.११.०० कोटी 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२५१/आरोग्य ३ 


२ प्राथमिक आरोग्य केंद्र (सुरु बांधकाम) रु.१६.५० कोटी 
एकूण रु.२७.५०कोटी 
अटीव शर्ती :- 
१) कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास संबंधित विभागातील सक्षम अधिकाऱ्यांची 
तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 
२) कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा काढण्यात यावी. 


कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची 

खात्री संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 

४) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णण क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

५) उपरोक्त कामे सदर रक्कमेत पूर्ण होतील यांची दक्षता घ्यावी. 


AN 
— 


३. सदर प्रस्तावावरील खर्च मागणी क्रमांक- आर-१, मुख्यलेखाशिर्ष "२२१०- वैद्यकीय सेवा 


व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- सार्वजनिक आरोग्य, ८००- इतर खर्च, प्रादेशिक असमतोल दूर 


करण्याकरीता योजना- स्थानिक क्षेत्रातील योजना (राज्य योजना), (०१)(०७) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद 


व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८७ अन्वये योजनांतर्गत योजनांकरिता अनुदान 


(२२१० ३०६५), ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर)" याखाळीळ सन २०१८-१९ करिता उपलब्ध असलेल्या 


निधीमधून खर्ची टाकण्यात यावे. 


४. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील सर्व नियंत्रक अधिकाऱ्यांना असे 


कळविण्यात येते की, सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” व “ब” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 


रुपये २७.५०कोटी (अक्षरी रुपये सत्तावीस कोटी पन्नास लक्ष फक्त) इतक्या निधीचे कामनिहाय वाटप 


करण्यात यावे व अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आलेला सदर निधी उपलब्ध करुन 


दिल्यानुसारच खर्च करण्यात यावा. या व्यातिरिक्‍त दुसऱ्या कामवर सदर निधी खर्च करावयाचा 


झाल्यास त्यास शासनाची परवानगी घेण्यात यावी. तसेच मंजुर करण्यात आलेल्या निधी पेक्षा अधिक 


खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२५१/आरोग्य ३ 


& . 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्रमांकः अर्थसं -२०१८/प्र.क्र. 


६९/अर्थ-३, दिनांक 02 एप्रिल, २०१८ मान्यतेस अनसरुन निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१७१५३६२९६११७ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


R OS h anl Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 


1 Kadam Patil, C = IN, S = 
D | Nn e S h Maharashtra, O = 
Government Of 
Kad am Maharashtra, OU = Public 
A Health Department 
Date: 2018.10.19 11:21:44 
P at | | +05'30' 


(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
संचाळक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी. (सातारा/जालना/कोल्हापूर/बीड/जळगाव/परभणी) 
सह संचालक, रुग्णालये (जिल्हास्तर), आरोग्य सेवा, मुंबई. 


, सर्व उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळे. 


जिल्हा आरोग्य अधिकारी . (सातारा/जालना/कोल्हापूर/बीड/जळगाव/परभणी 
)नियंत्रक, लेखा व लेखापरीक्षा, आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 


७. वित्त विभाग (अर्थसं ३), मंत्रालय, मुंबई. 


. सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कार्यासन- अर्थसंकल्प/ आरोग्य ३-अ, आरोग्य शो, 


मंत्रालय, मुंबई. 


. निवडनस्ती (आरोग्य ३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक:संकीर्णर०१७/प्र.क्र.२५१/आरोग्य-३ दि.१९.१०.२०१८ 


प्रपत्र 33 अ” 
TPIT आरोग्य केंद्रांच्या बांधकामासाठी मंजुर निधी 
: मंजुर निधी 
अ.क्र. | जिल्हा आरोग्य संस्थाचे नाव 5 काम 
(रु. लाखात) 

१ जालना प्राथमिक आरोग्य केंद्र कुंभारझरी २५.०० | मुख्य इमारत व निवासस्थान उर्वरीत कामे 
द प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जिरडगाव ५०.०० | पुख्य इमारत व निवासस्थान उर्वरीत कामे 
3 पथकर य Soe arash २५.०० | मुख्य इमारत व निवासस्थान उर्वरीत कामे 
8 परभणी प्राथमिक आरोग्य केंद्र आर्वी १००.०० | मुख्य इमारत व निवासस्थान बांधकाम 

ढु ण रल क aaee १००.०० । मुख्य इमारत व निवासस्थान बांधकाम 

6 प्राथमिक आरोग्य केंद्र एरंडेश्वर २५०.०० | मुख्य इमारत व निवासस्थान बांधकाम 

गी कमक पोत र क २५०.०० | मुख्य इमारत व निवासस्थान बांधकाम 

P graft ava tbe Breese १००.०० | मुख्य इमारत व निवासस्थान उर्वरीत कामे 
‘ पंथा ary ea tear ५०.०० | मुख्य इमारत व निवासस्थान बांधकाम 

१० सातारा  । प्राथमिक आरोग्य केंद्र मस्करवाडी ५०.०० | मुख्य इमारत व निवासस्थान बांधकाम 

हत matte ara the ळ्यांबं ५०.०० | मुख्य इमारत व निवासस्थान बांधकाम 

वरे प्राथमिक आरोग्य केंद्र म्हासोली ५०.०० | मुख्य इमारत व निवासस्थान बांधकाम 

१२३ grafts syed be सल ५०.०० | मुख्य इमारत व निवासस्थान बांधकाम 

१४ प्राथमिक आरोग्य केंद्र माहुली ५०.०० | मुख्य इमारत व निवासस्थान बांधकाम 

ay प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंगापूर वंदन ५०.०० | मुख्य इमारत व निवासस्थान बांधकाम 

Ae mate arte te denia ५०.०० | मुख्य इमारत व निवासस्थान बांधकाम 

१८ बीड प्राथमिक आरोग्य केंद्र नाळवंडी ता.बीड १५०.०० | फर्निचर पाणी पुरवठा व किरकोळ कामे 
as छोल्टाप्रर  याथगिळ आरोग्य केल ances ५०.०० | मुख्य इमारत व निवासस्थान बांधकाम 

व प्राथमिक आरोग्य केंद्र Brgy १००.०० । मुख्य इमारत व निवासस्थान बांधकाम 

एकूण १६५०.०० 


शासन निर्णय क्रमांक:संकीर्णर०१७/प्र.क्र.२५१/आरोग्य-३ दि.१९.१०.२०१८ 


प्रपत्र 66 ब 99 


TPIT प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे नव्याने सुरु करावयाच्या बांधकामासाठी मंजुर निधी 


अ.क्र. जिल्हा । आरोग्य संस्थाचे नाव मंजुर निधी 
(रु. लाखात) 
शै.) कोल्हापूर | प्राथमिक आरोग्य केंद्र, भडगांव परसात 
२ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, औरनाळ १००.०० 
३ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, म्हासुळी १००.०० 
४ | MART  । प्राथमिक आरोग्य केंद्र, कुंभरोशी १००.०० 
५ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उडतारे १००.०० 
& प्राथमिक आरोग्य केंद्र, बोपर्डी १००.०० 
७ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, बेलेवडे १००.०० 
८ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, निंभोरे १००.०० 
९ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, भादे १००.०० 
१० | ० । जळागाव | प्राथमिक आरोग्य केंद्र, frers (शिनदाद) त्व 
| १ |।परभणी । प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आसोला १००.०० 
एकूण 4900,00 


